शासन शुद्धीपत्रक- अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण 
क्षेत्रविकास कार्यक्रम या योजनेंतर्गत सन २०२२- 
२३ मधील मंजूर विकास कामाच्या तालुक्‍यात 


अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.३२/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १७ मार्च, २०२३ 


संदर्भ- शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि-२०२२/ प्र.क्र.१४३/का.९, 
दि.०६.०२.२०२३ 


शासन शुद्धीपत्रक - 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात शासन निर्णय दिनांक-०६.०२.२०२३ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्याकरीता 
खालीलप्रमाणे विकास काम मंजूर करण्यात आलेले आहे. 


अ. | जिल्हा | तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र (रुपये 
लाखात) 
१३ | अहमदनगर | पाथर्डी । १७१ | दहिफळ दहिफळ जुने अमन एज्यूकेडान अँण्ड १०.०० 
सोडन वेल्फेअर फाउंडेशनचे 
संचलित मुलीचा मदरसा येथे पेव्हिंग 
ब्लॉक बसविणे 
१७७ | देवटाकळी देवटाकळी येथे मुस्लीम समाज १०.०० 
शादीखाना बांधकाम करणे 
जिल्हा अहमदनगर एकूण २०.०० 


Pa उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णय दिनांक-०६.०२.२०२३ अन्वये परिशिष्ट अ मधील अहमदनगर 
जिल्ह्याच्या मंजूर विकास कामांच्या तालुक्यात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


अ. | जिल्हा | तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. (रुपये लाखात) 
१३ | अहमदनगर | Tata | १७१ | दहिफळ दहिफळ जुने अमन एज्यूकेशन अँण्ड १०.०० 
सोडन वेल्फेअर फाउंडेशनचे 
संचलित मुलीचा मदरसा येथे पेव्हिंग 
ब्लॉक बसविणे 
शेवगांव । १७७ | देवटाकळी देवटाकळी येथे मुस्लीम समाज १०.०० 
शादीखाना बांधकाम करणे 
जिल्हा अहमदनगर एकूण २०.०० 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी तात्काळ sass कार्यवाही 


करावी. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.३२/का-९ 


छ. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३१७१६५५४३८४१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by PRASHANT DADASAHEB ANDHARE 
P RAS H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=07a98306254b29e5 139aab4819d/96eb16b0b66a000c20a 
D A D A S A H E B d72f67a4639fd58ca, postalCode=400032, st=Maharash 
serial 


7 अः rashtra, 
I Number=7BO6EE8A2C581E72F4DCE6564DC954B5C81A4E8EA 


299DAB183C26C0374583EB0, cn=PRASHANT DADASAHEB 
ANDHARE 00% 


Date: 2023.03.17 17:04:53 +05'30' 


(प्र. दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. संबंधित जिल्हाधिकारी 

शः 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


१०. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


